“औरंगाबाद जिल्ह्यातील पुणे-अहमदनगर-औरंगाबाद 
रस्त्यावरील सा.क्र. २२६/३७० (११०/५-६) मध्ये 
नविन रेल्वे उड्डाण पुलाचे बांधकाम करणे. रा.मा.६० 
या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - सुप्रमा -२०२०/प्र.क्र.१५८/रस्ते-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४.०२.२०२३ 


संदर्भ- शासन निर्णय क्र. पिएलएन-२०१५/सीआर/(८२५)/नि-३, दिनांक ०२.०३.२०१५ 
प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन शासननिर्णयाव्दारे औरंगाबाद जिल्ह्यातील पुणे-अहमदनगर-औरंगाबाद रस्त्यावरील 
सा.क्र. २२६/३७० (११०/५-६) मध्ये नविन रेल्वे उड्डाण पुलाचे बांधकाम करणे रा.मा.६० या कामास शासन 
निर्णय क्र. पिएलएन-२०१५/सीआर/(८२५)/नि-३, दिनांक 02.03.2094 अन्वये रु.३५.०० कोटी (रुपये 
पस्तीस कोटी, फक्त) अंदाजित खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. सदरच्या 
अंदाजपत्रकात रेल्वे उड्डाणपूल, पोचमार्ग व संकीर्ण बाबी या बाबींचा समावेश होता. 

मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी सदर कामासाठी रु.४६४९.१७ लक्ष 
इतक्या रकमेचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदरच्या अंदाजपत्रकात रेल्वे उड्डाणपूल, 
पोचमार्ग, अतिरिक्त पूलाचे बांधकाम, रिटेनिंग वॉलचे बांधकाम, भाववाढ, वस्तु व सेवा कर (GST), 
प्रत्यक्षात काम करतांना कमी जास्त झालेला खर्च व संकीर्ण बाबी या बाबींचा समावेश आहे. 

सदर कामाच्या रु.४६४९.१७ लक्ष (रुपये होहेचाळीस कोटी, एकोणपन्नास लक्ष, सतरा हजार फक्त) 
इतक्या रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील पुणे-अहमदनगर-औरंगाबाद रस्त्यावरील सा.क्र. २२६/३७० (११०/५-६) 
मध्ये नविन रेल्वे उड्डाण पुलाचे बांधकाम करणे रा.मा.६० या कामाच्या सुधारित अंदाजपत्रकास 
रु.४६४९.१७ लक्ष (रुपये होहेचाळीस कोटी, एकोणपन्नास लक्ष, सतरा हजार फक्त) इतक्या किंमतीस 
खालील अटीच्या अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


१) योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, cvc तत्वे, वित्तीय मर्यादा, 
विहीत निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे, आवश्‍यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने 
प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेझ्ांचे व त्रुटींची पुर्तता करणे याची सर्वस्वी 
जबाबदारी विभागाची राहील. 

२) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक क्षेत्रिय 
निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची तपासणी 
त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी विभागाची राहील. 

३) सदर प्रकल्प काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय मान्यता तरतूदीच्या मर्यादित पूर्ण 
करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०२०/प्र.क्र.१५८/रस्ते-५ 


४) सदर प्रकल्पासंदर्भात आधीच्या कालावधीमध्ये जर काही आर्थिक व कार्यपदधतीत अनियमितता 


4) 


2. 


झाल्या असतील, कोणतीही नियमबाहय कार्यवाही करण्यात आळी असेल अथवा ज्यामुळे 
कोणतीही अनियमितता होण्याची शक्यता असेल अशा कोणत्याही बाबींना शासनाने सहमती दिली 
आहे असे म्हणता येणार नाही वा अशी कोणतीही सहमती/मान्यता शासनाने प्रस्तूत प्रकल्पाबाबत 
दिलेली नाही. 

सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रिय स्तरावरील 
निर्णयास किंवा झालेल्या क्षेत्रिय अनियमिततेस मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. 


प्रकल्पाच्या उपशिर्षनिहाय मूळ प्रशासकीय मान्यता व सुधारित प्रशासकीय मान्यता यांचा 


तुलनात्मक तक्ता खालीलप्रमाणे आहे:- 


अक्र 


कामाचा वाव । मुळ सुधारित वाढ/बचत शेरा 
प्रशासकीय| प्रशासकीय 
मान्यता = | मान्यता किंमत | वाढ(लक्ष) बचत(लक्ष) 
किंमत (लक्ष) 
(लक्ष) 


मुळ उड्डाणपूल | २६४० २०००.५२ १२६.५९ र्‌ मुळ प्रशासकीय 
(ROB proper) --9६६.०७ मान्यतेमध्ये सदरील 
२७६६.५९ १८.० मीटरचे अतिरिक्त 
पुलाचे गाळे समाविष्ट 
नव्हते. रेल्वे विभागाच्या 
GAD मध्ये सदरील 
गाळयांची वाढ करण्यात 
आलेली आहे. 


पोचमार्गव रोड | ६०० ६१२.४० १२.४० [ मुळ प्रशासकीय 
फर्निचर मान्यतेमध्ये पोचमार्गाची 
लांबी ३००.०० मी.होती. 
परंतु रेल्वे विभागाच्या 
सुधारित GAD नुसार 
१:३० उतारानुसार 
(Gradient) पोच मार्गाची 
लांबी ६३०.० मी.इतकी 
येते. 


अतिस्तवातील श्‌ ३३८.५७ ३३८.५७ 7 रेल्वे विभागाच्या GAD 
भुयारी मार्गावर नुसार अस्तित्वातील 
अतिरिक्त १५.० संरक्षण विभागासाठी 
मी. Span च्या बांधण्यात आलेल्या 
पूलाचे बांधकाम भुयारी मार्गावर २.६० 
मी.भराव वाढल्याने 
भुयारी मार्गास धोका 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०२०/प्र.क्र.१५८/रस्ते-५ 


पोहचू नये यासाठी 


अतिरिक्‍त १५.० 
मी.$081 च्या पूलाचे 
बांधकाम करावे 
लागणार आहे. 
४. | Protection | २१३.१७ २१३.१७ | पोच मार्गाला लागून 
work मंदिर व संरक्षण 
विभागाचा रस्ता 
असल्याने त्याला 


सुरक्षित करण्यासाठी 
आवर्यक त्या ठिकाणी 
Retaining walls ची 
तरतुद करण्यात 
आलेली आहे व तसेच 
संरक्षण विभागाचा 
असलेला Military 
Model Tank चा ओटा 
स्थलांतरीत करावा 


लागणार आहे. 

षु Miscellaneous ३१.० a a ot | 

(इतर खर्च) 
६ । आकस्मिक खर्च) 9349.0 ७७.२१ poo | ५३.७९ Pome 
७ । संगणकीकरण ६५.० ३८.६० poe] २६.४० Poe 
¢ Insurance 33.0 Se 33.0 Pe 
९ | GST po | 298.48 298.48 po | Poe 
१० | दरसूचीमुळे 17 १९३.०२ १९३.०२ शि शिंग 

होणारी वाढ 
११ | भविष्यात शि १९३.०२ १९३.०२ a --- 

होणारी भाववाढ 

& Price 

Variation) 


एकूण किंमत | 3400 ४६४९.१७ १२९३.३६ १४४.१९ 
एकूण वाढ ११४९.१७ (३२.८३%) 


३. सदर कामावरील खर्च मागणी कमांक ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च, ०३ राज्यमार्ग 


या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व शासनाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०२०/प्र.क्र.१५८/रस्ते-५ 

४. या कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा 
जास्त खर्च होणार नाही या बाबीची जबाबदारी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
औरंगाबाद यांची राहील. 

५. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौ.सं.१८६/२०२२/१४३३ 
दि.०५.०८.२०२२, तसेच व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक दि.१३ जानेवारी, २०२३ रोजी झालेल्या 
बैठकीतील निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी. 


७, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२२४१६३१३०६२१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. eee 
G | R | B U WA जो ण रितिरीा MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 


2.5.4.20=5bbfcc0ab61 1e512e681decBa1 19d52ad56ce55fc27335¢4 
a7e1f01afea65752, postalCode=400032, st=Mahara’ 


LALEETAGOURTSS= 22a 
(ललितागौरी गिरीबुवा) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल-१,महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) मुंबई 
२. महाळेखापाल-१,महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई 
३. महालेखापाल-२,महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) नागपूर. 
४. महाळेखापाल-२,महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 
५. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
६. वित्त विभाग, (व्यय-११)मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
८. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद 
९. कार्यकारी अभियंता, जागतिक बँक प्रकल्प विभाग, औरंगाबाद 
१०. निवडनस्ती कार्यासन रस्ते-५ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


